एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ( आहार खर्ची 
हया केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी सन २०१९ च्या 
पावसाळी अधिवेशनात मंजूर रु.२००.०० कोटी 
पुरवणी मागणीपैकी वितरणाकरीता शिल्लक 
रु. ६०.०० कोटी ( 30%) इतका निधी वितरीत व 
खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.६०/का-५ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा :- (१)वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्रक्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ०८ जुले,२०१९. 
(२) शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक १८ ऑक्टोबर,२०१९ 


प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खर्ची केंद्र 
हिस्सा ५०% लेखाशीर्ष २२३६-१९२७ व राज्य हिस्सा ५०% (लेखाशिर्ष २२३६१९३६) ही केंद्रपुरस्कृत 
योजना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून राबविण्यात येत 
आहे. या योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ५०: ५० असे ठरविण्यात आले आहे. 
२. या योजनेकरीता राज्याच्या सन २०१९ च्या पावसाळी अधिवेशनात एकात्मिक बाळ विकास 
सेवा योजना (आहार खर्च) याअंतर्गत मागणी क्रमांक एक्स-१,(०८)(०३) एकात्मिक बाल विकास सेवा 
(आहार खर्च) केद्र हिस्सा ५०% (कार्यक्रम)१९, आहार खर्च, २२३६-१९२७ याखाली रु.१००.०० कोटी 
व मागणी क्रमांक एक्स-१,(०८)(०४) एकात्मिक बाल विकास सेवा, आहार खर्च राज्य हिस्सा ५०% 
(कार्यक्रम) १९,आहार खर्च, २२३६-१९३६ याखाली रु.१००.०० इतका निधी पुरवणी मागणीन्वये मंजूर 
करण्यात आला आहे. यापैकी उपरोक्त संदर्भीत वाचा क्रमांक २ नुसार दिनांक १८ ऑक्टोबर,२०१९ 
अन्वये (केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून ७०% )रु.१४०.०० कोटी इतका निधी वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आला आहे. 


सद्यस्थितीत या योजनेच्या मंजूर पुरवणी मागणीपैकी वितरणाकरीता शिल्लक असलेला 
रु.६०.०० कोटी इतका निधी आयुक्‍्त,एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना 
योजनेवरील खर्चाकरीता वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खर्च) या योजनेवरील सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील खर्चाकरीता महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०१९ च्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र हिस्सा 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.६०/का-५ 


५०% (लेखाशिर्ष सांकेतांक २२३६१९२७) याखाली रु.१००.०० कोटी व समरुप राज्य हिस्सा ५०% 
(लेखाशिर्षर२३६१९३६) याखाली रु.१००.०० कोटी याप्रमाणे एकूण रु.२००.०० कोटी इतका निधी 
पुरवणी मागणीन्वये अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 

सदर योजनेकरीता मंजूर पूरवणी मागणीपैकी वितरणाकरीता शिल्लक असलेल्या केंद्र व राज्य 
हिस्सा मिळून एकूण रु.६०.०० कोटी इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास वित्त विभागाने मान्यता 
दिली आहे. त्यानुसार मागणी क्र.एक्स-१ याखाली १९- आहार खर्च याअंतर्गत केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष 
२२३६१९२७ रु.३०.०० कोटी व समरुप राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२३६१९३६) रु.३०.००कोटी याप्रमाणे 
एकूण रु. ६०.०० कोटी(अक्षरी रुपये साठ कोटी फक्त) इतका निधी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना, नवी मुंबई यांना पूरक पोषण आहार या योजनेवरील सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील 
खर्चाकरीता वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. या झासन निर्णयान्वये पुरक पोषणांतर्गत आहार खर्च या कार्यक्रमासाठी केंद्र हिस्सा ५०% 
लेखाशिर्ष सांकेतांक २२३६ १९२७) रु.३०.००कोटी व समरुप राज्य हिस्सा ५०% (लेखाशिर्ष सांकेतांक 
२२३६ १९३६) रु.३०.००कोटी असे एकूण रु.६०.०० कोटी (अक्षरी रुपये साठ कोटी फक्त) याप्रमाणे 
पुरवणी मागणीन्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी हा योजनेवरील खर्चाकरीता वितरीत 
करण्याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १७६/२०१९/व्यय ६, दिनांक 
३.१२.२०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२०४१५५६२५२४३० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=We 


॥ And Child 


Lalsing Derloprent ern : 
Ramchandra Gujar istic णीय 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे उप मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई. 
५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६) सचिव (महिला व बालविकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
७) आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८) आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 
९) सर्व जिल्हाधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.६०/का-५ 


१०) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

११) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

१२) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, (जिल्हा परिषद). 

१३) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 

१४) महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

१७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 

१९) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
कळविण्यात येते की, त्यांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खची या 
प्रयोजनार्थ सन २०१९-२० च्या खर्चाकरीता सन २०१९ च्या पावसाठी अधिवेशनात 
मंजूर पुरवणी मागणीन्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष 
२२३६१९२७ रु.३०.०० कोटी व समरुप राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२३६१९३६) 
रु.३०.०० याप्रमाणे एकूण रु.६०.०० कोटी (अक्षरी रुपये साठ कोटी फक्त) इतका निधी 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना 805 प्रणालीवर 
वितरीत करावा. 

२०) निवड नस्ती कार्या-५, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


